कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या अंतरिम सामायिक 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये सुधारणा करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.३९ /प्रशा-२ (१४ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ जानेवारी, २०२४ 
wey 
शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक 39.04.2023 
शासन परिपत्रक:- 
उपरोक्त संदर्भीय शासन परिपत्रक दिनांक 39.04.2023 अन्वये कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2023 रोजीची अंतरिम सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूचीतील श्रीमती सु.वि.सावळवाडे, श्री.चि.र.मराठे व श्री.वि.शि.कदम, सर्व सहायक कक्ष 
अधिकारी यांच्या ज्येष्ठतेत बदल होत असल्याने, त्यांना ०३.०६.२०१६ हा सुधारीत ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात येत 
असून दिनांक ०१.०१.२०२३ च्या ज्येष्ठतासूचीतील त्यांचा ज्येष्ठता क्रम खालीलप्रमाणे रकाना क्र.५ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार राहील. 


अ.क्र. | सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे सुधारित दि.०१.०१.२०२३ च्या दि.०१.०१.२०२३ च्या 
नाव ज्येष्ठतेचा | अंतरिम ज्येष्ठता सूचीतील | अंतरिम ज्येष्ठतासूचीत 
दिनांक ज्येष्ठता क्रमांक सुधारित ज्येष्ठता क्रमांक 
| १ | २ ३ 11 ४ 4 
१. | श्रीमती सु.वि.सावळवाडे ०३.०६.२०१६ १०४९ १०१२-ब 
२. | श्री.चि.र.मराठे ०३.०६.२०१६ १०५० १०१२-क 
३.  श्री.वि.शि.कदम ०३.०६.२०१६ १०५१ १०१२-ड 
2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"५/.॥8॥१७॥॥9.90४७.॥)॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०१०८१५४०३३८६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by VIVEK RAMAKANT JADHAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VIVEK RAMAKANT evict tc 
JADHAV पर 


40b424d48717c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F960CA130E1B6E0A979CBB41C7516CA46961 184AD1E 
4ECE1A118390C02E6745E, cn=VIVEK RAMAKANT JADHAV 

Date: 2024.01.08 15:39:17 +05'30' 


(वि.र.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. श्रीमती सु.वि.सावळवाडे, सहायक कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. श्री.चि.र.मराठे, सहायक कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

3. श्री.वि.शि.कदम, सहायक कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 

१) अ.मु.स/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग व नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) कक्ष अधिकारी, (कार्यासन प्रश्ञा-१ व प्रशा-३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

3) निवड नस्ती (प्रशा-२/१४-ब) 


